महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


QIN आदेठा 


भारत निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार राज्यात आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका, 
२०१९ चे कामकाज सुरु करण्यात आलेले आहे. या अतिमहत्वाच्या व कालमर्यादित स्वरुपाचे काम 
विहित कालावधीत होणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे नमूद करुन प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक- 
टंकलेखक यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभाग/निवणुक शाखा (कार्यासन-३३) यांना बदलीने 
उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली होती. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकाची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या सामान्य प्रशासन विभाग/निवडणुक शाखा (कार्यासन-३३) 
या कार्यासनात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/  लिपिक-टंकलेखकाचे |) सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 
Ea 2 3 ae षु 
षि श्री ।सु.श्री.जोशी संसदीय कार्य सामान्य प्रशासन विभाग/निवडणुक 
विभाग शाखा (कार्यासन-३३) 


३. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ४ येथील विभागातून रकाना 
क्रमांक ५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक १४-०२-२०१९ म.नं. पासून एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता 
त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


४. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२१४१५१८११५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


tally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
vernment Of 


. ° Digi 
B h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
AJANAN DNIMVAO एका 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a72725a 
47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b 1 ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6 
1 r a V b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य (संबंधित 
विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मंत्रालयीन 
चांग या तत मुख्य aon}. STATI WaIRaa PT, Has विभागांमार्फत) 
३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक , सामान्य प्रशासन विभाग, | 
मुंबई-४०००३२. 


४. सह/उप सचिव (आस्थापन), संसदीय कार्य विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय 

५. उप सचिव/अवर सचिव (निवडणुक शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

६. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८ निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


